श्री. बी. एच. मार्लापल्ले, जेष्ठ विधिज्ञ, 
मा. सर्वोच्च न्यायालय यांची वकील फी 
मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१७/प्र. क्र. ६५/नाजकधा-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २१ मे, २०१८ 


वाचा - विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र. ४६६-२०१७/ई, दि.२९.०७.२०१७ 


प्रस्तावना - 

नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमाशी संबधीत विविध प्रकरणांच्या अनुषंगाने मा.उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे शासनाच्या वतीने दाखल 
केलेल्या fears अनुमती याचिका क्र.१०३९/२०१२ व इतर २ संलग्न तसेच विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२४२०७/२०१२ व इतर ३ संलग्न मध्ये शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड. श्री. बी. एच. 
मार्लापल्ले यांची विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. प्रस्तुत याचिकांमध्ये 
अँड. श्री. बी. एच. मार्लापल्ले यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचेसमोर दाखल विविध विशेष अनुमती याचिकांमध्ये 
शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड. श्री. बी. एच. मार्लापलले यांना खालीलप्रमाणे वकील फी अदा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  याचिकेचा क्रमांक सुनावणीचा दिनांक । रक्कम रुपये 

= विशेष अनुमती याचिका क्र.१०३९/२०१२, | दि.१४.१०.२०१४ २,२०,०००/- 
क्र.१०४०/२०१२, क्र.१०४१/२०१२ व दि.१५.१०.२०१४ 

२ विशेष अनुमती याचिका | दि.१५.१०.२०१४ १,१०,०००/- 
क्र.२४२०७/२०१२,  क्र.२०५४३/२०१२, 
क्र.२४१२३/२०१२, क्र.२०५४२/२०१२ 


एकूण ३,३०,०००/- 


०२. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रु.३,३०,०००/- इतकी रक्‍कम Mr. Babu 
Marlapalle, Bank Name-Saraswat Bank, Branch-Lajpat Nagar, New Delhi, Account 


No. २३०२०३१००००३११७, IFSC Code-SRCB0000230 यांचे नावे RTGS करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१७/प्र. क्र. ६५/नाजकधा-१ 


०३. सदर रक्कम वितरीत करण्याकरिता कार्यासन अधिकारी (नवि-५), नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच उपसचिव 
(नवि-५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.एफ-३, 2249, सचिवालय-सामाजिक सेवा, ०९०, 
सचिवालय, (००) (०१) नगर विकास विभाग लेखाशीर्ष (२२५१००९८) अनिवार्य, (२८) व्यावसायिक सेवा * 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग अनु. क्र. ४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये प्राप्त प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारांतर्गत, 
तसेच विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२११६०९३०९२२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samadhan Khatkale 
Sa mM a d h a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3cc48a0aa3fbc01f7ee956a75c9445a5b8 1 fecse4 
Kh a t ka | e 29c69234939d35b4eaceee0, cn=Samadhan Khatkale 
Date: 2018.05.22 11:29:53 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अँड. श्री. बी. एच. मार्लापल्ले, जेष्ठ विधिज्ञ, मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे कार्यालय- डी- 
३१४ बेसमेंट, feta कॉलनी, नवी दिल्ली-११० ०२४. 

९. निवडनस्ती (नाजकधा-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


